केंद्र पुरस्कृत “केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना (भाग-२)” 
योजनेच्या निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापनाकरिता PFMS (Public Financial 
Management System) प्रणाली मार्फत कार्यान्वय 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीडी-०४२३/प्र.क्र.१२३/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, यांचे शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण २०२१/ 
प्र.क्र.३५/ कोषा/प्रशा-४ दि.०१ जुले, २०२१. 
२) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन, दि.१६.०२.२०२३ 
3) वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई शासन पत्र क्र.संकिर्ण - २०२१/प्र.क्र.३५ 
(भाग-१) कोषा/प्रशा-४,दि.१६.०३.२०२३ 
8) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे दि.०२.०५.२०२३ रोजीचे पत्र. 
५) शासन निर्णय सम क्र. दि.२२ सप्टेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना:- 


वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दि.१६.०२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र 


पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच, निधी विनियोगाच्या 


प्रक्रियेत अधिक परिणामकारता आणणाच्या दृष्टीने सुधारीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश 


fede आहेत. तसेच सदरील ज्ञापनान्वये वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांनी 


दि.१६.०३.२०२३ झासन परिपत्रकानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग 


व्यवस्थापन (PFMS) याबाबतच्या सुधारित सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. 


२. सुधारित कार्यपध्दतीनुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एका Single 


Nodal Agency (SNA), State Scheme Manager (SSM) व First Level Agency (Parent 


Agency) ची नेमणूक करुन योजनेसाठी प्राधिकृत/ राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र 91918 Nodal 


Agency Account उघडण्याच्या सूचना वित्त विभागाने दि.१६.०३.२०२३ रोजीच्या शासन 


परिपत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने “केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४२३/प्र.क्र.१२३/परि-४, 


गुंतवणुकीसाठी विशोष सहाय्य योजना (भाग-२)” अंतर्गत केंद्र शासनाकडून विभागास प्राप्त होणाऱ्या 


निधीबाबत Single Nodal Agency (SNA), State Scheme Manager (SSM) व First Level 


Agency (Parent Agency) ची नेमणूक करणे तसेच, केंद्रपुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 


Single Nodal Bank Account व Child Account उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सुधारित कार्यपध्दतीनुसार केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी Single Nodal 


Agency (SNA), State Scheme Manager (SSM) व First Level Agency (Parent Agency) 


ची नेमणूक करुन केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये Lada Single Nodal Agency 


Account उघडण्याच्या सूचना वित्त विभागाने दि.१६.०३.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 


निर्गमित केलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने “केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष 


सहाय्य योजना (भाग-२)” अंतर्गत केंद्र शासनाकडून विभागास प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबत पुढीलप्रमाणे 


नेमणूक करण्यात येत आहे. 


Name of the Govt. of India | Name 0० | Central share and | State Single Nodal Agency 
Scheme the CRC Code Share and | (SNA), 
scheme in CRC Code | State Scheme Manager 
the State (SSM), 
First Level Agency (Parent 
Agency) 
Scheme for Special ww Central Share - a Deputy Secretary / Joint 
Assistance to State for 400% Secretary, Home 
Capital Investment Part- II CRC Code - (Transport), Mantralaya, 
(५०५५ ००५६) Mumbai. 


२. तसेच, केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी State Scheme Manager (SSM) 


स्तरावर स्वतंत्र 51018 Nodal Agency Bank Account व अंमलबजावणी यंत्रणास्तरावर परिवहन 


आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे Child Account हे बँक ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा, मुंबई 


या बँकेत उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर खात्याचा वापर केवळ Vad योजनेच्या प्रयोजनासाठीच करावा. 


४. सदर 5९५ खातेव शुन्य शिल्लक उपखाती (Zero Balance Subsidiary account) हे PFMS 


प्रणालीशी संलग्नीत करावे. 


५. सदर योजनेचा निधी केंद्रीय पध्दतीने संबधित यंत्रणांना वितरीत करण्याकरीता कोषागारातून 


सदर योजनेसाठी प्राप्त होणारा निधी प्रथमत: संबधित योजनेच्या PFMS प्रणालीशी Parla SSM 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४२३/प्र.क्र.१२३/परि-४, 


स्तरावरील बँक खात्यात जमा करावा आणि तदनंतर संबधित यंत्रणांनी त्यांच्या स्तरावरुन 


निवडलेल्या प्रकल्पांना केंद्रीय पध्दतीने वितरीत करावा. 


६. सदर SNA खाते भविष्यात बंद करण्यात आल्यास, त्यामधील शिल्लक रकमेचा ताळमेळ 


घेऊन शिल्लक अखर्चीत रक्‍कम योग्य त्या शासन लेखाशीर्षाखाली तात्काळ जमा करावी. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२१६१४२९५५८४२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 


BHARAT RAMCHANDRA #2 


A.20=adedcaf1 e22746fc379c4d04972c090c93ed255751866f45 
6b 13003 1dd33559, postalCode=400032, st=Mah. ht 
LA N G H | INumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B38740 
3911C9F82C1 EBF9BE2AB089, cn=BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 
Date: 2024.02.16 14:38:49 +05'30' 


(भरतरा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
ae 


£33) 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०) व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

११) अर्थसंकल्प शाखा (बीयुडी- १) गृह विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती परि-४. 


S 


८ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


